वानवडी पो.स्टे. येथील अकस्मात मृत्यु र.क्र.२१/२०२१ 
च्या प्रकरणी मा. उच्च न्यायलय, मुंबई येथे दाखल 
पी.आय.एल याचिका (स्टॅम्प) क्र. ४७९३/२०२१ या न्याय 
प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात 
शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४२१/प्र.क्र.८८/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २४ मे, २०२१ 


संदर्भ :- (१ विधी व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र.१७/एसपीपी/२०२१/*अ” शाखा, दि. ६/४/२०२१ 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि. २९/०७/२०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६/०६/२०१७. 


प्रस्तावना: 

वानवडी पो.स्टे. येथीळ अकस्मात मृत्यु र.क्र.२१/२०२१ च्या प्रकरणी मा. उच्च न्यायलय, मुंबई 
येथे दाखल पी.आय.एल याचिका (स्टॅम्प) क्र. ४७९३/२०२१ या न्याय प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून AS. श्री. राजा ठाकरे यांची संदर्भ क्र. १ वरील विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक ०६.०४.२०२१ च्या 
शासन पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्यावतीने 
न्यायालयीन कामकाज हाताळणा-या अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब 
शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे वानवडी Ue. येथील अकस्मात मृत्यु र.क्र.२१/२०२१ च्या 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायलय, मुंबई येथे दाखल पी.आय.एल याचिका (स्टॅम्प) क्र. ४७९३/२०२१ या न्याय 
प्रकरणात अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यास विधि व न्याय 
विभागाने संदर्भ क्र.१ येथील शासन पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना खालीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी प्रदान करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. १,५०,०००/- (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास) - रू. ३५,०००/- (रुपये पस्तीस हजार फक्त) 


२. AS. श्री. राजा ठाकरे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन महिन्याच्या 
न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे . न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक सुनावणीचे दिवस 
संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४२१/प्र.क्र.८८/पोल-१० 


मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस उपायुक्तांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) (09) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७)- २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखाळील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. सदरचा शासन निर्णय उपरोक्त संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग, शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालयात, न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यास 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२४१५२७४४३०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor 50४)॥॥॥१0_ नाणा 


] hi 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31183e8f9d61db36e6ca846c9 


Bhalerao = 


rao Bhalerao 
Date: 2021.05.24 15:37:03 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


9e2fadebbfeSe1e5842688 1 bc36bI968ffdOf45ce2d4bd3ff5 


प्रत: 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, पुणे. 
३. पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर, पुणे. 
४. पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-५, पुणे शहर, पुणे. 
५. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, वानवडी पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, पुणे. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 
९. अँड.श्री.राजा ठाकरे, ३०९, मारुती AM, १७ रघुनाथ दादाजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 
१०.विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


